राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) अंतर्गत 
कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) घटकाची सन २०१८- 
१९ या वर्षात अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
राबवावयाच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-१११८/प्र.क्र.८३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा 
१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.inal सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय 
शाश्वत शेती अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 
२. शासन निर्णय क्रमांक ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७ एप्रिळ, २०१८ 
३. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८-३७-॥, दिनांक ३१ मे, २०१८ (तीन पत्रे) 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-२१/२०१८/३5.॥, दि. ०४ जून, २०१८. 
५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृू.आ.आ.-२०१८/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.१०/१७५/रासक, 
दि.०५ जून, २०१८ 
६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. शाशोअ-४४१/प३.क्र.८१/८-ओ दि. २१/०६/२०१८ 
७. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी -२०१८/ प्र.क्र. ११/ कार्यासन -६ 
दिनांक २७ जून, २०१८ 
प्रस्तावना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कोरडवाहु शाश्वत शेती विकास कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत 
होता. सन २०१४-१५ पासून केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली असून काही योजना 
एकत्रित करुन अभियानांतर्गत राबविण्याचे निश्चित केले आहे. सदर पुनर्रचनेमध्ये कोरडवाहु शोती विकास 
कार्यक्रम (RADP) या योजनेचा समावेश राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानामध्ये केला आहे. त्यानूसार 
कोरडवाहू शाश्वत शोती विकास कार्यक्रम सदर अभियानामध्ये कोरडवाहु क्षेत्र विकास [Rain fed Area 
Development (RAD) ] घटक म्हणून राबविण्यात येत आहे. 


सन २०१५-१६ पासून केंद्र व राज्य हिस्स्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने 
संदर्भाधीन अ.क्र. ४ येथील पत्रान्वये सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु. २४९६.५० लक्ष व राज्य 
हिस्सा रु.१६६४.३३लक्ष अशा एकूण रु. ४१६०.८४ लक्ष रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-१११८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


कळविलेली आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन अ.क्र. ३ येथील पत्रांन्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.९८५.०० 
लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.१४७.५०लक्ष, व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.११७.५० लक्ष असा 
एकूण रु.१२५०.०० लक्ष एवढा निधी वितरीत केला आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन अ. क्र. ६ येथील 
दि. २१/०६/२०१८च्या शासन निर्णयान्वये रु. ४१६०.८४ लक्ष एवढया रकमेचा कार्यक्रम सन २०१८-१९ या 
वर्षात राबविण्यास प्रशासकिय मान्यता तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिळ्यापोटी रु.९८५.०० लक्ष व 
त्याप्रमाणात आवश्‍यक राज्य हिस्सा रु.६५६.६७ लक्ष अशा एकूण रु.१६४१.६७ लक्ष एवढया रकमेच्या 
कार्यक्रमास वित्तिय मान्यता देण्यात आली आहे. 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्‍ड्याचा रु. ११७.५० लक्ष (रूपये एक कोटी सतरा लक्ष पन्नास 
हजार HET) त्याप्रमाणात आव्यक राज्य हिस्सा रु. ७८.३३ लक्ष (रूपये SSA लक्ष तेहतीस हजार 
फक्त) असा एकूण रु. १९५.८३ लक्ष (रूपये एक कोटी पंच्यान्नव लक्ष त्र्याएंशी हजार फक्त) निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत- अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी राज्यात अमंलबजावणी करण्यासाठी रु. १९५.८३ लक्ष (रूपये- एक कोटी पंच्यान्नव लक्ष 
त्र्याऐंशी हजार फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर वितरित निधीचा केंद्र व राज्य हिऊ्याचा तपज्ील खालील प्रमाणे आहे, 
(रुपये लाखात) 
अनुसूचित जमाती 
केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
११७.५० ७८.३३ १९५.८३ 


३. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च सन २०१८-१९ च्या मंजुर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. टी-५ 

२४०१, पिक संवर्धन, 

(७९६)जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०११९) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान-अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व हवामान बदल 
शाश्वत शोती संनियंत्रण, प्रतिमानकरण व नेटवर्किंग कार्यक्रम (केंपुयो)(केंन्द्रहिस्सा- 
६०%)(अनुसूचित जमाती) (२४०१ ए५३९) ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-१११८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


षु. 


मागणी क्र. टी-५ 

२४०१, पिक संवर्धन, 

(७९६)जनजाती क्षेत्र उपयोजना(०१)(२०) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान-अवर्षण प्रवण क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम व हवामान बदल झाश्वत शेती संनियंत्रण, प्रतिमानकरण व संपर्क 
कार्यक्रम (केंपुयो)(राज्यहिस्सा-४०%)(अनुसूचित जमाती) (२४०१ ए५४८) ३३, 
अर्थसहाय्य 


या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या He व राज्य हिस्स्याचा 
रू. १९५.८३ लक्ष (रूपये एक कोटी पंच्यान्नव लक्ष त्र्याऐंशी हजार फक्त ) निधीचे जिल्हा निहाय/ 
कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक संचालक (विस्तार व प्रक्षिक्षण ) यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 898 प्रणालीद्वारे 
विभागीय कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्ह्यांना वितरित करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
यांना ori निधी आहरित करून PFMS खातेवर जमा करावा व संपूर्ण अदायगी PFMS वरच 
करावी. 

या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू. १९५.८३ लक्ष निधीचे विविध 
कार्यालयांच्या स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
केंन्द्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 
राज्य शासनास सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केन्क्रिय 
कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक 
राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, 
त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना 
निदेशित करावे. 
सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन अ.क्र 
२ येथील उन्नत शेती समृद्ध शहोतकरी अभियानाच्या दि. २७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांनूसार करण्यात यावी. 
प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 
यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात यावी 
व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-१११८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


qo, 


१9: 
१२. 


१३. 


१४. 


योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील व्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० तारखेपर्यंत 
त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत कृषी व 
सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा. 
कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सुचना तसेच उपरोक्‍त नमूद अटी व 
शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित 
कराव्यात. 

अनूसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा निधी अनूसूचित जमाती लाभार्थ्यांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला. याबाबतची सन 
२०१७-१८ तसेच सन २०१८-१९ या वर्षातील माहिती आदिवासी विकास विभागास सादर 
करण्यासाठी, शासनास सादर करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, 
२०१८ मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन व सदर परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक ७ येथील दि. 
२७ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०७१६५१३६७१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Shrikant Chandrakant Andg 


Shrikant sean tat 
Chandrakant Andge a ee 
(श्रीकांत चं आंडगे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१..मा.मंत्री(कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
२.मा.राज्यमंत्री(कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 

३.अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक 

४.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

५. आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-१११८/प्र.क्र.८३/८-ओ 


७.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंघेरी,मुंबई. 
९.जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१०..मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणळोट विकास यंत्रणा,पुणे 

१२.सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१४.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (ad) 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

१६.सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/ 
१७.सर्व मंडळ कृषि अधिकारी 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
२०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२१.संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

२२.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

२३.उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२४.उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२५.सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२६.निवडनस्ती कार्यसन -८-ओ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


